उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, fasts 
घटक, नांदेड वाघाळा, महानगरपालिका हे कार्यालय 
उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष 
घटक, औरंगाबाद महानगरपालिका येथे तसेच, 
सहायक संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, 
सातारा हे कार्यालय नामाभिदान बदलून सहायक 
संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, 
भिवंडी-निजामपूर शहर, महानगरपालिका, भिवंडी, 
जि.ठाणे येथे पदांसहीत स्थालांतरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विघयो-३८२०/युओआर-६/प्र.क्र.२१८/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.विघयो-३८२१/७८३/प्र.क्र.८६/नवि-२७, 
दि.२०.०५.२०२१. 

प्रस्तावना :- 

संदर्भीय शासन निर्णयान्वये उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, 
नांदेड वाघाळा महानगरपालिका हे कार्यालय उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष 
घटक, भिवंडी-निजामपूर शहर, महानगरपालिका, भिवंडी-जि.ठाणे येथे पदांसहीत स्थालांतरीत 
करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णय रद्द करुन, भिवंडी-निजामपूर शहराचे भौगोलीकदृष्ट्या 
स्थान, एकूण क्षेत्र व भिवंडी-निजामपूर हाहराच्या विकासाची गती / प्रमाण पाहता, सदर भिवंडी- 
निजामपूर महानगरपालिका हद्दीकरीताची विकास योजना सुधारित करण्याची कामाची व्याप्ती व 
औरंगाबाद शहराची मुळ हद्द व वाढीव हद्द तसेच, सिडको डिनोटीफाईड क्षेत्र व शिवाजीनगर या 
भागाची विकास योजना तयार करण्याकरीता उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष 
घटक, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका हे कार्यालय उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, 
विशेष घटक, औरंगाबाद महानगरपालिका येथे पदांसहीत स्थालांतरीत करण्यास आणि सातारा 
प्रादेशिक योजना कार्यालयाचे कामकाज संपुष्टात आले असल्याने, सहायक संचालक, नगर 
रचना, प्रादेशिक योजना, सातारा हे कार्यालय नामाभिदान बदळून सहायक संचालक, नगर रचना, 
विकास योजना, विशेष घटक, भिवंडी-निजामपूर शहर, महानगरपालिका, भिवंडी, जि.ठाणे येथे 
पदांसहीत स्थलांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेशा 
देण्यात येत आहेत. 
शासन निर्णय:- 

भिवंडी-निजामपूर शहराचे भौगोळीकदृष्ट्या स्थान, एकूण क्षेत्र व भिवंडी-निजामपूर 
शहराच्या विकासाची गती / प्रमाण पाहता, सदर भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका हद्दीकरीताची 
विकास योजना सुधारित करण्याची कामाची व्याप्ती व औरंगाबाद शहराची मुळ हद्द व वाढील हद्द 
तसेच, सिडको डिनोटीफाईड क्षेत्र व शिवाजीनगर या भागाची विकास योजना तयार करण्याबाबत 
संदर्भीय दि.२०.०५.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत असून 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८२०/युओआर-६/प्र.क्र.२१८/नवि-२७, 


आणि सातारा प्रादेशिक योजना कार्यालयाचे कामकाज संपुष्टात आले असल्याने, सहायक 
संचालक, नगर रचना, सातारा प्रादेशिक योजना कार्यालयाचे खालीलप्रमाणे नामाभिदानाने 


स्थलांतरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | सध्याच्या विकास | सुधारित करावयाच्या | सुधारित करावयाच्या सुधारित 
योजना feats घटक | विकास योजनेसाठी विकास योजनेसाठी | करावयाच्या मंजूर 
कार्यालयाचे नांव | घटक कार्यालयाचे नांव घटक कार्यालयाचे विकास योजना 
मुख्यालय 

hee | २ ३ शिका गा 4 

: उप संचालक, नगर | उप संचालक, नगर औरंगाबाद औरंगाबाद 
रचना, विकास | रचना, विकास महानगरपालिकेची 
योजना, विशेष | योजना, feats घटक, विकास योजना 
घटक, नांदेड | औरंगाबाद तयार करणे 
वाघाळा, महानगरपालिका 
महानगरपालिका. 

2. | सहायक संचालक, | सहायक संचालक, भिवंडी भिवंडी-निजामपूर 
नागर रचना, | नगर रचना, विकास महानगरपालिकेची 
प्रादेशिक योजना, | योजना, fasts घटक, विकास योजना 
सातारा. भिवंडी-निजामपूर तयार 

BEX करण्यासाठी. 
महानगरपालिका, 
भिवंडी, जि.ठाणे. 


२. औरंगाबाद महानगरपालिकेची विकास योजना तयार करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात 
असलेल्या उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, नांदेड वाघाळा 
महानगरपालिका कार्यालयातील खालीलप्रमाणे नमूद पदे आदेशाच्या दिनांकापासून उप संचालक, 
नगर रचना, विकास योजना, विशोष घटक, औरंगाबाद महानगरपालिका कार्यालयांकडे वर्ग 
करण्यास शासनाची याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पदनाम मंजूर वेतन स्तर वेतन संरचना 
पदे 

॥_____ या -,- ? 3 8 
उप संचालक, नगर रचना ja | एस-२५ रु.७८८००-२०९२०० 
नगर रचनाकार शिव एस-२० रु.५६१००-१७७५०० 
सहायक नगर रचनाकार २ एस-१५ '४त८७0-0२२२३०९ 
उच्चश्रेणी लघुलेखक a एस-१५ ह.८१८०0-१३-३०७ 
रचना सहायक ३ एस-१४ रु.३८६००-१२२८०० 
सहायक आरेखक ह एस-१० रु.२९२००-९२३०० 

४ वर्षाचे अर्हताकारी सेवेनंतर 
एस-१४ रु.३८६००-१२२८०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८२०/युओआर-६/प्र.क्र.२१८/नवि-२७, 


पदनाम मंजूर वेतन स्तर वेतन संरचना 
पदे 
ae ह... 22 ? र, हू 
कनिष्ठ आरेखक ३ एस-०८ रु.२५५००-८११०० 
५ वर्षाचे अर्हताकारी सेवेनंतर 
एस-१३ रु.३५४००-११२४०० 
वरिष्ठ लिपिक [a =| एस-०८ रु.२५५००-८११०० 
कनिष्ठ लिपिक एस-०६ रु.१९९००-६३२०० 
शिपाई एस-१ रु.१५०००-४७६०० 
एकूण पदे १८ 


३. भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेची विकास योजना तयार करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात 


असलेल्या सहायक संचालक, नागर रचना, प्रादेशिक योजना, सातारा कार्यालयातील 


खालीलप्रमाणे नमूद पदे आदेशाच्या दिनांकापासून सहायक संचालक, नगर रचना, विकास 


योजना, विशेष घटक, भिवंडी-निजामपूर हाहर महानगरपालिका, भिवंडी, जि.ठाणे कार्यालयांकडे 


वर्ग करण्यास शासनाची याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पदनाम मंजूर पदे वेतनस्तर पदाचे किमान वेतन 
शिका २ ३ rs: a 
सहायक संचालक शिळ आशा एस-२३ रु.६७७००-२०८७००/- 
नगर रचनाकार > Ver ol एस-१० रु.५६१००-१७७५०० 
रचना सहायक i as | | एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- 
उच्चश्रेणी लघुलेखक शिळा एस-१५ रु.४१८००-१३२३००/- 
संशोधन सहयक शिळ का एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- 
सांख्यिकी सहायक a एस-८ रु.२५५००-८११००/- 
प्रमुख आरखेक a एस-१५ रु.४१८००-१३२३००/- 
सहायक आरेखक पि एस-१० रु.२९२००-९२३००/- 
४ वर्षाचे अर्हताकारी सेवेनंतर 

एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- 

कनिष्ठ आरेखक २ एस-८ रु.२५५००-८११००/- 

५ वर्षाचे अर्हताकारी सेवेनंतर 

एस-१२ रु.३५४००-११२४०० 

प्रथम लिपीक शिका शा एस-१३ रु.३५४००-११२४०० 
कनिष्ठ लिपिक a एस-६ रु.१९९००-६३२००/- 
वाहन चालक = See 'एस-६ रु.१९९००-६३२००/- 
शिपाई २ एस-१ रु.१५०००-४७६००/- 

एकूण पदे १५ 


४. शासनाच्या दि.२४.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संचालक, नगर रचना आणि 
मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे या कार्यालयातील आस्थापना पदांना दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८२०/युओआर-६/प्र.क्र.२१८/नवि-२७, 


देण्यात आली आहे. विकास योजना, विशेष घटक, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका कार्यालयाची 
पदे विशोष योजना, fests घटक, औरंगाबाद महानगरपालिका या कार्यालयाकडे व प्रादेशिक 
योजना, सातारा कार्यालयाची पदे विकास योजना, विशेष घटक, भिवंडी-निजामपूर शहर 
महानगरपालिका या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर सदर अस्थायी पदांची मुदतवाढ 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत चाळू राहील. तसेच, प्रस्तुत पदांचे अनुज्ञेय वेतन व भत्ते तसेच, आस्थापना 
खर्च (कार्यालयीन वाहन, दुरध्वनी, संगणक, स्टेशनरी, फर्निचर इत्यादी) संबंधीत 
महानगरपालिकेने अदा करणे आवश्यक राहील. 
५. उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, fears घटक, औरंगाबाद महानगरपालिका व 
सहायक संचाळक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, भिवंडी-निजामपूर शहर 
महानगरपालिका, भिवंडी, जि.ठाणे या कार्यालयातील गट-क संवर्गातील रिक्‍त पदे संचालक, 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व गट-ड संवर्गातील रिक्‍त संबंधीत सह Wao, नगर रचना 
यांनी पदोन्नतीने / बदलीने भरण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२१०८०२१७०३२२६७२५ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vijay Karbhari 
Chaudhari 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव 
३. मा.मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
८. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (पाच प्रतीसह) 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१०. आयुक्त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड. 
११. आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका 
१२. आयुक्त, भिवंडी-निजामपूर Tex महानगरपालिका, भिवंडी. 
१३. जिल्हाधिकारी, नांदेड / ठाणे / औरंगाबाद / सातारा. 
१४. सहायक संचालक, नागर रचना, प्रादेशिक योजना, सातारा. 
१५. सह सचिव तथा संचालक नगररचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. उप सचिव, नवि-०४, नवि-१२, नवि-२३, नवि-२७, नवि-३०, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. सर्व विभागीय सहसंचालक, नगर रचना, 
१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड / ठाणे / औरंगाबाद / सातारा. 
१९. उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८२०/युओआर-६/प्र.क्र.२१८/नवि-२७, 


२०. उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, औरंगाबाद महानगरपालिका. 

२१. सहायक संचालक, नागर रचना, प्रादेशिक योजना, सातारा. 

२२. सहायक संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, भिवंडी-निजामपूर हाहर महानगरपालिका, 
भिवंडी, जि.ठाणे. 

२३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती/नवि-२७. 


मम्मी 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


